स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त 
ऐतिहासिक गावांतील शाळा विकसित 
करण्याकरिता १४३०.२० लक्ष इतक्या 
खर्चास मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -११२३/प्र.क्र.२५४/एसएम-१ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ जुले, २०२३ 


वाचा : 
१) पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग यांचे पत्र क्र. संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४ दि.१७ 
फेब्रुवारी, २०२३ 


२) मुख्य अभियंता (प्रकल्प) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचा प्रस्ताव 
जा.क्र.मप्राऱशिप /सठि/बांध-२०४८/२०२३-२४/१५१७, दि.२९.०५.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त मा. मंत्री, वित्त यांनी सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय 
भाषणात महापुरूषांशी संबंधित १० ऐतिहासिक गावांतील शाळा विकसित करण्याची घोषणा केली 
होती. तसेच विधीमंडळ सदस्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने यात तीन ऐतिहासिक गावांचा waar 
करण्यात आला होता. “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव* कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागास निधी मंजूर झाला असुन त्यातुन ऐतिहासिक गावांच्या शाळा विकसित 
करण्याकरीता निधी उपलब्ध होणार आहे. ऐतिहासिक गावांतील शाळा विकसित करण्यास मा. मंत्री, 
सास्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील गाभा समितीने मान्यता प्रदान केली असून संदर्भ क्र.१ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यतेसह निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे सांस्कृतिक कार्य विभागाने कळविले 
आहे. त्या अनुषंगाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत उपरोक्तप्रमाणे ऐतिहासिक 
गावांतील १३ शाळा विकसित करण्यासाठी रू.१४३०.२० लक्ष इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास तांत्रिक 
मान्यता देवून मुख्य अभियंता (प्रकल्प) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्र.२ 
अन्वये प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्याअनुषगाने प्रस्तुत १३ शाळा 
विकसित करण्याकरीता येणाऱ्या एकूण रू. १४३०.२० लक्ष इतक्या निधीस प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१) राज्यातील महापूरूषांशी संबंधित १३ ऐतिहासिक गावांतील शाळा विकसीत 
करण्याकरीता रू.१४३०.२० लक्ष (चौदा कोटी तीस लक्ष वीस हजार) इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे विवरणपत्र शासन निर्णयासोबत जोडले आहे. 


२. सदर बाबीकरीता आवश्‍यक असणारा खर्च उपरोक्‍त प्रमाणे निधी पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य 
विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्यय वित्तिय अधिकार नियमपुस्तीका १९७८, भाग पहिला उपविभाग पाच 
परि.१३४ अन्वये विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -११२३/प्र.क्र.२५४/एसएम-१ 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६१०/ व्यय-५, दिनांक 
२६.०६.२०२३ अन्वये प्राप्त अभिप्रायांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०७१८४८१११६२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझांनुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
Pp RAVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1e 
R AJ A R A M d4fafce865eda3495969f77d97c89a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serial INumber=DC78036626EC580D66C0AC502D43 

AFS5F670B5BA13F51213AD071ACD53714A284, 
M U N D H E cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 

Date: 2023.07.07 18:49:22 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मुख्यमंत्री/ मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

५. मा. विधानपरिषद / विधानसभा, सदस्य (सर्व) 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर.. 

१२.महालेखापाल (लेखा महाराष्ट्र मुंबई/नागपुर. 

१३.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

१४.शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५.सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१७.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवड नस्ती (एसएम-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -११२३/प्र.क्र.२५४/एसएम-१ 


शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण -११२३/प्र.क्र.२५४/एसएम-१, 


दि. ०७ जूले,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | ऐतिहासिक १३ गावांतील शाळा खर्च 

दिं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर - जिल्हा परिषद उच्च | रू.२,०३,४३,०२५/- 
प्राथमिक शाळा, चोंडी, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर. 

२ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज- जिल्हा परिषद शाळा | रू.५५,६८,०००/- 
(मुलींची), मोझरी ता. तिवसा, जि.अमरावती 

३ संत गाडगेबाबा- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, | रू ४९,६८,०००/- 
शेंडगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 

४ शिक्षण महर्षी, कृषिरत्न डॉ. पंजाबराव देशमुख- जिल्हा | रू.१,७२,०८,०००/- 
परिषद प्राथमिक शाळा, पापळ, ता.नांदगाव खंडेश्वर, 
जिल्हा अमरावती 

4 राजर्षी शाहू महाराज - जिल्हा परिषद शाळा हिन्दुराव | रू.१,११,८६,५४५/- 
घाडगे विद्या मंदीर. कागल जि.कोल्हापूर 

६ वि.वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज - जिल्हा परिषद | रू.१,८५,२८,५७२/- 
शाळा क्र.१ पिंपळगाव- बसवंत,ता. निफाड जि.नाशिक. 

७ महात्मा ज्योतिबा फुले- ज्योती सावीत्री SCRATCH | रू.१,४६,६२,७७४/- 
जिल्हा परिषद शाळा खानवडी, ता. पुरंदर, जि.पुणे. 

८ महर्षि धोंडो Hara कर्वे - जिल्हा परिषद प्राथमिक | रू.३७,३५,११५/- 
(मराठी), शाळा मुरूड, जि. रत्नांगिरी. 

९ साने गुरूजी - जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पालगड | रू.३,३८,३२,२७६/- 
ता.दापोली जि. रत्नागिरी 

7 लोकझाहीर साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे -जिल्हा | रू.१,००,०३,६८०/- 
परिषद उच्च प्राथमिक शाळा क्र.१,वाटेगांव ता.वाळवा, 
जि.सांगली. 

"| qs | क्रांतीसिह नाना पाटील - जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक | रू.५४.४२,४३५/- 
शाळा, येडे मच्छिंद्र ता. वाळवा, जि.सांगली 

१२ । भारतरत्न डा बाबासाहेब आंबेडकर - प्रतापसिह | रू.१,२५,८७,६८४/- 
हायस्कूल सातारा. 

१३ «| सावित्रीबाइ फुले - जिल्हा परिषद केदिय प्राथमिक | रू.१,५४,०३,५६४/- 


शाळा,नायगांव ता.खंडाळा, जि.सातारा 


एकूण 


रू.१४,३०,२०,६७० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


